सह्याद्री राज्य अतिथी गृह प्रलंबित देयकांच्या 
परिपूर्तीबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३०/मावक 
मोती महल, २ रा मजला, १९५, जे टाटा रोड, 
चर्चगेट, मुंबई- ४०० ०२० 
दिनांक : १ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२/मावक, 
दि.१६ फेब्रवारी,२०२३. 

२. व्यवस्थापक,सह्याद्री राज्य अतिथी गृह, मुंबई यांचे पत्र क्र. सराअगू/पनिभोबे/३३५/ २०२३, 
दि.२५.०५.२०२३. 

३. व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथी गृह, मुंबई यांचे पत्र क्र. सराअगू/पनिभोबे/४२०/२०२३, 
दि.२२.०६.२०२३. 

४. व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथी गृह, मुंबई यांचे पत्र क्र. सराअगू/पनिभोबे/६१७/२०२३, 
दि.०५.०९.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

उपरोक्त नमूद वाचा क्र.१ नुसार भारत सरकारने मागासवर्गीयांच्या योजन प्रभावीपणे राबविणे, 
त्यांचेवर नियंत्रण ठेवणेसाठी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली गठीत केला आहे. या आयोगावर 
अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिवांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. आयोगाचे कामकाज अधिक 
परिणामकारकरित्या होण्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सदस्य सचिव यांना शासन निर्णय, 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र. सीबीसी-१२/२०१२/प्र.क्र.१२०/मावक, दि, १६.०८.२०१२ 
अन्वये राज्य अतिथी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली 
यांचे अध्यक्ष , सदस्य आणि सदस्य सचिव हे ज्या ज्या वेळी कार्यालयीन दौऱ्यावर महाराष्ट्र राज्यात 
येतील त्यावेळी त्यांना राज्य आतिथी म्हणून त्यांना त्यांच्या दर्जानुसार खालील अटीच्या अधीन राहून 
सूविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. 


१. राजशिष्टाचार, वाहन, निवास तथा भोजनाची सुविधा फक्त कार्यालयीन दौर्‍यात उपलब्ध राहील. 
२. या सुविधा कमाल तीन दिवसांसाठी उपलब्ध राहतील. 


>. मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली यांचे सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आयोजित 
झालेल्या वास्तव्याचे / बैठकीचे देयकाच्या परिपुर्ती करण्याबाबत खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या रु. 
४३,१६५.०० खर्चास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३०/मावक 


AM. | भरणा पध्दतीवर वास्तव्यास देयक देयकाचा देयकाची 
राहिलेल्या अतिथींचा किंवा विभागांच्या | क्रमांक दिनांक रक्‍कम रु. 
बैठकीचा तपशील 

१. | बैठक दि.२४.०१.२०२२ Mod । १९.०३.२०२२ | ७,५००.०० 

२. | Al. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, | !_१५४०  । २०.०३.२०२३ | १४,४५०.०० 
नवी दिल्ली, वास्तव्य दि.१६.०३.२०२३ 
ते १७.०३.२०२३ (कक्ष-१०७, २ दिवस) 

३. | AT. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, | LAY । २१.०६.२०२३ | 99,024.00 
नवी दिल्ली, वास्तव्य दि.१५.०६.२०२३ 
ते १५.०६.२०२३ (कक्ष-२०८, १ दिवस) 

४. ।मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, | 1१५९६ । ०१.०९.२०२३ | १०,१९०.०० 
नवी दिल्ली, वास्तव्य दि.०१.०९.२०२३ 
ते ०१.०९.२०२३ (कक्ष-२०६, १ दिवस) 

एकूण रु. ४३,१६५.०० 


शासन निर्णय:- 

मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, नवी दिल्ली यांचे सह्याद्री राज्य अतिथी गृह येथे आयोजित 
झालेल्या वास्तव्याचे / बैठकीचे देयक रु. ४३.१६५.००/- (रु. त्रेचाळीस हजार VHS पासष्ट फक्त) खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर बाबीवर होणारा खर्च महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग,पुणे यांना खाळील 
लेखाशिर्षातून भागविण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


" मागणी क्र. झेडजी -३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 
अल्पसंख्याक यांचे कल्याण (०१) (०२) राज्य मागासवर्ग आयोग (अनिवार्य) (२२५एफ३५२) १३, 
कार्यालयीन खर्च " 


३. सदर लेखाशिर्षातील उक्त बाबीच्या अनुषंगाने उपलब्ध करुन दिळेला निधी वितरीत 
करण्यासाठी सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व 
संशोधन अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषीत करण्यात येत आहे. सदर देयकाची पूर्तता निवासी उपजिल्हाधिकारी , चंद्रपूर यांना करण्यात 
यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.३३०/मावक 


छ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३११२३१२०८४४८०३४ असा 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशा नुसार व नावाने, 
Digitally signed by PRAKASH SHRIDHAR DHAWLE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 
p RA KAS H BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 
2.5.4.20: db23695 14cf1 14fb080a75acc2ae8dcf8591b733bb6f6361 
2246049721dfca, postalCode=400032, st=Mahi 


ti 
S H RI D H A R D H AWLE INumber=60C3A22DD966735D3A 1 B24AA927CFEE6BED87B4A3 
78083D720DF90D57B2125D8, PRAKASH SHRIDHAR DHAWLE 


Date: 2023.11.23 12:09:34 +05'30' 


( डॉ.प्रकाश धावले) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२. व्यवस्थापक, सह्याद्री राज्य अतिथी गृह, बी.जी.खेर मार्ग, मलबार हिल, मुंबई-४०० ००६. 
३. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय, चंद्रपूर 

४. सदस्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग, पुणे 

५. निवड नस्ती (मावक) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


